अरूणावती प्रकल्प,ता.दिग्रस,जि.यवतमाळ 
प्रकल्पाच्या डावा मुख्य कि.मी.० ते २७ मधील 
विशेष दुरूस्तीचे कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०२३ / (प्र.क्र.१९१/२०२३) / सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट २०२३ 
वाचा:- 


१. कार्यकारी संचाळक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर यांचे पत्र.जा.क्र 
२१३६/अरूणावती वि.प्र.वि.दु./कातां३(१)/(धा २६/२०२३) / वि.पा.वि.मं./२०२३ दि.२३/३/२०२३. 

२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 

५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

६. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१/१/२०१५. 

७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५११६/२०२२/सिव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


अरूणावती प्रकल्प हा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प यवतमाळ जिल्हयातील दिग्रस तालुक्‍यातील सावंगा 
(बु.) येथे अरूणावती नदीवर बांधण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे कामास मे १९८० साली सुरूवात होवून 
जून १९९४ साली घळभरणीचे (Gorge Filling) काम पूर्ण करण्यात आळे.सन १९९५ पासून वितरण 
प्रणाली पूर्ण झालेल्या भागात सिंचन सुरू आहे. प्रकल्पाची सिंचनक्षमता निर्मिती जून २००८ अखेर पूर्ण 
झाली आहे. प्रकल्पाची निर्मित सिंचनक्षमता २४००३ हे. व संकल्पित उपलब्ध पाणीसाठा १६९.६९ 
द.ल.घ.मी. आहे. 
अरूणावती प्रकल्पाच्या डावा मुख्य कालवा अस्तरीकरण विरहित असून कालव्यात मोठया 
प्रमाणात झाडे झुडपे वाढलेली आहेत. तसेच गाळ साचला आहे व कालव्याचे भराव दबलेले आहे. तसेच 
नलिका मोरी व जलसेतू येथुन मोठया प्रमाणात पाणी नाह होत आहे. याचा एकत्रित परिणाम होवून 
कालव्याचे शहोवटचे भागात सिंचन कमी होत असून शेवटचे टोकापर्यंत संकल्पित विसर्गाने पाणी जात 
नसल्याने लाभधारकांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे.विविध ठिकाणी कालव्याचा भराव 
खचल्याने पाणी गळती होत असून त्यामूळे लगतच्या शोत जमीनीस धोका निर्माण झाला असून 
कालव्याच्या भरावा मधुन व विविध बांधकामातून पाझर / गळती झाल्यामुळे होत जमीनीचे नुकसान होत 
आहे. 
या अनुषंगाने अरूणावती प्रकल्पाच्या ० ते २७ कि.मी. मधील डाव्या कालव्याचे दुरूस्तीचे कामास 
विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.त्याप्रमाणे 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -2023 / (प्र.क्र.१९१ /2023) / सिंव्य (कामे) 


शासन निर्णय :- 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर अंतर्गत  अरूणावती 
प्रकल्प,ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ या प्रकल्पाच्या डावा मुख्य कालवा ० ते २७ कि.मी. मधील 
दुरूस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत रू ३,९२,१६,५५३ (रू. तीन कोटी 
ब्यानऊ लक्ष सोळा हजार West AVA Hae) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन 
राहुन सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१) तांत्रिक मान्यता,निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ.बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा 
पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित 
करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 

५) प्रकल्पाच्या डावा कालवा कि.मी. ० ते २७ मधील ९१७ हेक्‍टर सिंचनक्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 

६) कालव्यातील गाळ व झाडेझुडपे काढण्यासाठी यांत्रिकी विभागाकडील मशिनरीचा उपयोग 
करावा. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०० मोठे पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 

८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / 
विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (०४)(०३) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली STAM (कार्यक्रम) (४७०० ०२४७) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या 
ळेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 

क्र.१२ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.insUse करण्यात आळा असून 
त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१११७२७४६२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV 8१5६0 


N A M ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7 de03ff444cfa186d623a75facS 

G A U R AV db94fb5c9de45f8a0Sb5f4b6fb7F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEA 
F66B1EAE16BC67F5CCB127AE66608DESFA48, 

B AS E R cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2023.08.10 11:45:40 +05'30' 

(न.गौ.बसेर) 
सोबत सहपत्र :- 
. 
प्रत: 
- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -2023 / (प्र.क्र.१९१ /2023) / सिंव्य (कामे) 


३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१७) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग , अमरावती 

१८) आंतर वित्त सल़ञागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता , यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 

२०) कार्यकारी अभियंता, अरूणावती पाटबंधारे विभाग , दिग्रस 

२१) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WA -2023 / (9.57.98 9 /2023) / सिंव्य (कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (1.57.99 9/2023)/ सिंव्य (कामे), 


दि. १०/०८/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in (Rs.) 
1 C - Works (Excluding Royalty) 
A) Subestimate No 1 15759960 
B) Subestimate No 2 13590510 
Total Work Cost = A+ B= 29350470 
ह Royalty 3408979 
3 1 % Insurance 293505 
4 18 % GST 5283085 
5 3 % Contingencies 880514 
Total Rs. 3,92,16,553 
NAMITA eciiere 
GAURAV BASER = 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


